प्रादेशिक विभागीय चौकडी अधिकारी 
कार्यालयांतील २४ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन निर्णय क्र. प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा:-१) शासन निणर्य, सा.प्र.वि. क्र.एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दि.२८.१०.२००९. 
२) शासन निर्णय, प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, दि.२५.०८.२०२२. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८.०२.२०२३ 


प्रस्तावना:- 
राज्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 


करण्यासाठी महसूल विभागनिहाय ६ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतर्गत वरील संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.२८.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील २४ अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यात 
आली आहे- 

१) प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी -६ पदे 

२) लघुलेखक (निम्नश्रेणी)-६ पदे 

३) लिपीक-टंकलेखक-६ पदे 

४) शिपाई-६ पदे 

या विभागाने वित्त विभागास सादर केलेल्या आकृतीबंधात वरील २४ अस्थायी पदांचा समावेश 
असून, या पदांना संदर्भ क्र.२ येथील दि. २५.०८.२०२२ च्या आदेशान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ 
दि.२८.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात येत आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दि.०८.०२.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विभागांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या २४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 

६ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतील २४ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार) दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदांच्या वेतन, भत्ते इत्यादी बाबींवरील खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. ए-४, 
प्रधानशिर्ष-२०५२, सचिवालयीन &सर्वसाधारण सेवा, ०९२ इतर कार्यालये (०२) विभागीय चौकशीकरीता 


विशेष अधिकारी - 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
|. (02) (०१) कोकण विभाग (२०५२ ०१०५) 
॥. (02) (०२) पुणे विभाग(२०५२ ०२९५) 
॥. (0२) (०३) नागपूर विभाग (२०५२ 0309) 
॥/. (०२) (०४ औरंगाबाद विभाग (२०५२ ०३१२) 
१. (0२) (0५) नाशिक विभाग (2042 ०३७५) 
१॥. (०२) (०६) अमरावती विभाग (२०५२ ०३८४) 
या लेखाशिर्षांखालील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 
४. हे आदेशा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्र.पदनि २०२६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि. ०८.०२.२०२३ 
अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२११५०८३७९९०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
VIDYA KAILAS PATIL 


(विद्या पाटील) 
सोबत-विवरणपत्र कक्ष अधिकारी 
प्रत- 


१) सर्व विभागीय आयुक्‍त 

2) Weare विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय, कोकण/ पुणे/ नागपूर/औरंगाबाद/ नाशिक/ 
अमरावती 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा) मुंबई/नागपूर 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 

) वित्त विभाग (व्यय-४/अर्थ-१४/आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) 

) 


Cc 
ae 


कक्ष अधिकारी, कार्यासन § 24, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
निवडनस्ती (११-अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचौ-१४१९८/प्र.क्र.१८/११-अ, दि. २१९ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र. 


अ.क्र. विषय संबंधित प पदे निर्माण केल्याचा | यापूर्वी अस्थायी पदांना 
शासन निर्णण व मुदतवाढ मिळाल्याचा 
दिनांक शासन निर्णय क्र. 
व दिनांक 
१ २ डर डु ष्‌ द 
१ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिव पदनाम पदसंख्या पपोओ-२८०७/ प्राविचो-१४१८/ 
कार्यालयातील २४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ । १) प्रादेशिक विभागीय चौकशी ६ (सहा)  । प्र.क्र.२१/७/११-अ, प्र.क्र.१८/११-अ, 
देण्याबाबत. अधिकारी दि.२८.१०.२००९ दि.२५.०८.२०२२ 
२)लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ६ (सहा) 
३)लिपिक-टंकलेखक ६ (सहा) 
४)शिप ६ (सहा) 
3901001100 णी 
कक्ष अधिकारी 


(विद्या पाटील) 


